RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५, अंक ५४ ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर १५ , २०१ ९ / कार्तिक २४, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ७८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


अधिसूचना 


क्रमांक एमजीसी / एफ / ८८५. 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी राखीव असलेल्या प्रभाग क्र . ७६ मधून 
श्रीम. केशरबेन मुरजी पटेल निवडून आल्या होत्या. त्यांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे मुंबई महानगरपालिका 
अधिनियम, १८८८ मधील कलम ५ ब अन्वये दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ पासून त्यांचे नगरसेवक पद आपोआप रद्द झाल्याचे औपचारिक आदेशाचे 
पत्र देण्यात आले होते . 


उच्चतम द्वितीय क्रमांकाची मते मिळवणारे उमेदवार श्री . नितिन बंडोपंत सलाग्रे यांनी मा . लघुवाद न्यायालयात याचिका क्रमांक ईपी / ५२ / 
२०१७ दाखल केली होती. यामध्ये विजयी उमेदवार श्रीम . केशरबेन मुरजी पटेल यांच्या जातीचे प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा मुद्दा 

उपस्थित केला होता. 
सदर प्रकरणी मा . लघुवाद न्यायालयाने याचिका क्रमांक ईपी / ५२ / २०१७ ची सुनावणी घेऊन दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी श्रीम . केशरबेन 
मुरजी पटेल यांची नगरसेवकपदी झालेली निवड दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ पासून रद्दबातल करण्यात येत आहे आणि श्री . नितिन बंडोपंत सलाग्रे 
यांना विजयी घोषित करण्यात येत आहे असे आदेश दिले आहेत . 


यास्तव, श्री . नितिन बंडोपंत सलाग्रे ( काँग्रेस ) यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१ ९ पासून प्रभाग क्र . ७६ मधून निर्वाचित घोषित करण्यात 
येत आहे. 


मुंबई , 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


प्रवीण परदेशी , 
महापालिका आयुक्त . 


भाग दोन - ७८-१ 

( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


